सामाजिक न्याय विभागांतर्गत कार्यरत अनुदानित 
अशासकीय समाजकार्य महाविद्यालयातील प्राचार्याची 
रिक्त पदे भरण्यास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : सकाम-२०२२/ प्र.क्र.११/सामासू 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ४ ऑगस्ट, २०२२ 


संदर्भ-- १) शासन निर्णय,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
क्र.सीएसडब्ल्यू-१०९८/प्र.क्र.२८६ /सुधार-१ दि. २ फेब्रुवारी, १९९९ 
२) शासन निर्णय,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.सीएसडब्ल्यू- 
१०९८/प्र.क्र.३६६/सुधार-१ दि. १ सप्टेंबर, २००५ 
3) आयुक्‍त, समाजकल्याण पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ./ शिक्षण/ सकाम/ प्राचार्य 
रिक्‍त पद /का-५ ब/२०२१-२२/३८५ ,दि.२७ /१/२०२२. 
४) वित्त विभाग,बैठकीचे इतिवृत्त क्रमांक पदनि२०२२/प्र.क्र.२८/आपुक, 
दि. ६/७/२०२२. 
_प्रस्तावना- 
महाराष्ट्र राज्यामध्ये ५४ समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली असून यापैकी १ बंद, ३ 
विनाअनुदानित व ५० अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालये कार्यरत आहेत. समाजकार्य महाविद्यालयातील प्राचार्य पद 
हे कार्यालय प्रमुखाचे पद आहे.महाविद्यालयातील दैनदिनी प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाजाच्या दृष्टीने तसेच राष्ट्रीय 
मुल्यांकन व अधिस्वीकृती प्रमाणन (नॅक) मिळण्याकरीता नियमित प्राचार्य कार्यरत असणे आवश्‍यक आहे. सदर प्राचार्य 
हे पद प्रशासकीय असल्याने महाविद्यालयातील शैक्षणिक व त्याअनुषंगिक कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्राचार्य 
पद भरणे आवश्‍यक आहे.तसेच सदर प्राचार्य पद हे एकाकी व आकृतिबंधातील मंजूर पद असल्यामुळे आयुक्त, 
समाजकल्याण, पुणे यांनी संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये समाजकार्य महाविद्यालयातील प्राचार्यांची vo Raq पदे 
भरण्यास मान्यता देणेबाबतचा प्रस्तावा शासनास मान्यतेसाठी सादर केला आहे. रिक्त पदे भरण्यास मान्यता 
देण्याकरीता वित्त विभागाचा शासन निर्णय दि.९ जून,२०१७ अन्वये गठीत मा. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य 
प्रशासन विभाग व सचिव (व्यय), वित्त विभाग यांच्या उप समितीच्या दि.२२ जून,२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये 
सदर पदे भरण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार ४० अशासकीय अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालयातील प्राचार्याची 
Rea पदे भरण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


सामाजिक न्याय विभागातंर्गत ४० अनुदानित अशासकीय समाजकार्य महाविद्यालयातील प्राचार्याची 
रिक्‍त पदे भरण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. (यादी सोबत जोडली आहे ).सदरची नियुक्‍ती प्रचलित आरक्षण 
धोरणानुसार केल्याची आयुक्‍त,समाजकल्याण,पुणे व संबधित महाविद्यालय यांनी खातरजमा करावी. 


2. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २४९ / आपुक,दि.२०/६/२०२२ तसेच वित्त 
विभागाच्या दि. ९ जुन,२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या उप समितीच्या संदर्भ क्र. ४ येथील 
बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सकाम-२०२२/ प्र.क्र.११/सामासू 


3. सदर aes निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०८०५१४५२४४५५२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by RAJENDRA NATHA SAVANE 

IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND 

SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, st=M 
'76c90eCc03925f2eb8727640eacf31 1 beb6f68d639 


39303, pseudonym=AE89A440549540E82C5C3FE007D468E20DCAS1 12, 
INumber=F049989DBBEF93340E9EDD88AF960A0963746D42BAASC948405 
B62E821529A99, cn=RAJENDRA NATHA SAVANE. 
Date: 2022.08.05 14:57:20 +05'30' 
सहपत्र :- वरीलप्रमाणे (रा.ना सवने 
ना . . 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र २, (लेखा परीक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर. 
३. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग 
४. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण 

५. अवर सचिव (31.9.0), fora विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

६. अध्यक्ष , सर्व अशासकीय समाजकार्य महाविद्यालय 

७. निवड नस्ती, सामासु. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सकाम-२०२२/ प्र.क्र.११/सामासू 


शासन निर्णय क्र.सकाम-२०२२/प्र.क्र.११/सामासु, दि. ०४/०८/२०२२ 
सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्यातील ४० अशासकीय अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालयातील 


प्राचार्यांची रिक्‍त पदे भरण्याबाबत. 


विवरणपत्र 
अ.क्र. | fe नाव जिल्हा महाविद्यालयाचे नाव 
zz पुणे भारती विद्यापीठ समाज विज्ञान केंद्र पुणे 
२ पुणे कर्वे समाज सेवा संस्था पुणे 
३ सातारा — | यडवंतराव चव्हाण समाजकार्य महाविद्यालय, जकातवाडी, ता. जि. सातारा 
४ पुणे सोलापुर | वालचंद समाजकार्य महाविद्यालय, सोलापुर 
4 सोलापुर | भाई छत्नूसिह des समाजकार्य सोलापूर 
६ सोलापुर =| अभिजीत कदम समाजकार्य महाविद्यालय, सोलापुर 
9 कोल्हापुर । डि.के. शिदे समाजकार्य महाविद्यालय, कोल्हापूर 
८ रगात औरंगाबाद | डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाचे समाजकार्य महाविद्यालय, औरंगाबाद 
औरंगाबाद Sa ee ne es a 
९ जालना त्मा ज्योतिबा फुले समाजकार्य महाविद्यालय, जालना 
| 9 | नाशिक नाशिक जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक संस्थेचे समाजकार्य महाविद्यालय नाशिक 
Fa र धुळे समता शिक्षण संस्था पुणे संचालित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजकार्य महाविद्यालय मोराणे 
नाशिक जि. धुळे 
१२ शा नंदुरबार । समाजकार्य महाविद्यालय, तळोदा, जि. नंदुरबार 
१३ जळगाव  । पी.जे.एन. समाजकार्य महाविद्यालय अंमळनेर जि,जळगांव 
१४ जळगाव | लोकसेवक मधुकरराव चौधरी समाजकार्य महाविद्यालय जळगांव जि,जळगांव 
१५ लातुर लातुर महात्मा बसवेश्वर महाविद्यालय (समाजकार्य विभाग) लातुर 
१६ अमरावती । समाजकार्य महाविद्यालय, अंजनगाव बारी रोड, बडनेरा, जि.अमरावती 
१७ यवतमाळ | सावित्री ज्योतीराव समाजकार्य महाविद्यालय, पुसद जि. यवतमाळ 
१८ यवतमाळ | महात्मा ज्योतीबा फुले समाजकार्य महाविद्यालय ता.जि.यवतमाळ 
१९ यवतमाळ | गुलाम नबी आझाद समाजकार्य महाविद्यालय, पुसद जि. यवतमाळ 
२० अमरावती वाशिम श्री. सरस्वती समाजकार्य महाविद्यालय, वाशिम 
२१ वाशिम श्री. रामराव सरनाईक समाजकार्य महाविद्यालय, वाशिम 
२२ अकोला | श्रीमती पी.डी.पाटील समाजकार्य महाविद्यालय, खडकी जि. अकोला 
२३ बुलढाणा । दादासाहेब धनाजी नाना चौधरी समाजकार्य महाविद्यालय, मळकापुर, जि.बुलढाणा 
२४ बुलढाणा | महात्मा ज्योतिबा फुले समाजकार्य महाविद्यालय, बुलढाणा 
२५ नागपुर बी.पी. नॅशनल समाजकार्य महाविद्यालय, नागपूर 
२६ नागपुर तिरपुडे समाजकार्य महाविद्यालय, नागपूर 
२७ नागपुर कुंभलकर समाजकार्य सांध्य. महाविद्यालय, नागपूर 
२८ नागपुर ARG सिटी समाजकार्य महाविद्यालय, नागपूर 
२९ नागपुर स्वामी विवेकानंद समाजकार्य टिळक रोड,महाल,नागपूर 
३० नागपुर डॉ. आंबेडकर समाजकार्य महाविद्यालय, नागपूर 
34 नागपुर जोतीराव फुले समाजकार्य महाविदयालय उमरेड, जि नागपूर 
३२ नागपुर नागपुर मदर टेरेसा समाजकार्य महाविद्यालय, काटोल जि नागपूर 
३३ नागपुर कामठी समाजकार्य महाविद्यालय, कामठी जि नागपूर 
3४ नागपुर मातोश्री अंजनाबाई मुंदाफळे समाजकार्य महाविद्यालय, नरखेड जि नागपूर 
३५ वर्धा अनिकेत समाजकार्य महाविद्यालय,वर्धा 
3६ वर्धा डा आंबेडकर समाजकार्य महाविद्यालय वर्धा 
३७ भंडारा आठवले समाजकार्य महाविद्यालय, भंडारा 
३८ गोंदिया राजीव गांधी समाजकार्य महाविद्यालय, गोंदिया 
38 गडचिरोली | अनिकेत समाजकार्य महाविद्यालळय,वडसा, जि. गडचिरोली 
go TERRI | फुले-आंबेडकर समाजकार्य महाविद्यालय, जि. गडचिरोली 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


